रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथे जिल्हा व 
अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याबाबत 
व त्याकरीता पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-०८१६/४८३/प्र.क्र.११४/का-११. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ -१. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.बी(डब्ल्यओ१२२९/१९८७/१२७५/ १२८७१, 
दि. १६/६/२०१६ रोजीचे पत्र. 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांची क्र.प्रशा/५७३२सन २०१६, 
दि.२६/९/२०१६ व क्र. प्रशा /२८८८/२०१७, दि.५/५/२०१७ ची पत्रे. 
३. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे क्र.पदनि-२०१८/प्र.क्र.८१/१८/आ.पु.क., दि.११/९/२०१८ 
रोजीचे पत्र.(पदनिर्मितीबाबत कार्यवृत्त) 


प्रस्तावना : 

पनवेल जि. रायगड येथे जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यासाठी, मा. उच्च 
न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्‍यक सर्व निकष जसे की, राज्यातील विविध ठिकाणी न्यायालय 
सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची किमान संख्या ५०० असावी, त्याचबरोबर पायाभूत 
सुविधा उदा. न्यायालयीन इमारती आणि न्यायाधीशांची निवासस्थाने यांची उपलब्धता असावी, इत्यादी 
निकष पूर्ण होत असल्याने मा. उच्च न्यायालयाच्या “न्यायालय स्थापना समितीने” पनवेल जि. रायगड 
येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. उच्च 
न्यायालयाने दि.१६/६/२०१६ रोजी पनवेल जि. रायगड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय 
स्थापन करणे आणि सदर न्यायालयासाठी पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव संदर्भिय अनुक्रमांक १ येथील 
पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. तर उच्चस्तरीय सचिव समितीने सदर न्यायालयासाठी ३१ 
पदे(२६ नियमित व ५ बाह्ययंत्रणेद्वारे) निर्माण करण्यास संदर्भिय अनुक्रमांक ३ येथील पत्रान्वये मान्यता 
दिली आहे. त्यानुसार सदर न्यायालय स्थापन करण्याची व त्यासाठी पदनिर्मिती करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

पनवेल,उरण, खालापूर व कर्जत या चार तालुक्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथे जिल्हा 
व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास व त्याकरीता पुढिळ विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार 
आवर्यक ३१ पदे (२६ नियमित व ५ बाह्ययंत्रणेची पदे) न्यायालय सुरु होण्याच्या दिनांकापासून निर्माण 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०८१६/४८३/प्र.क्र.११४/का-११ 


रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र 
न्यायालयासाठी आवऱ्यक पदे (अस्थायी) 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी रूपये पदसंख्या 
णि जिल्हा न्यायाधीठा ५१५५०-१२३०-५८९३०- | 
१३८०-६३०७० 

२ | अधीक्षक ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४६०० ae 
3 | सहायक अधीक्षक 9300-38200 ग्रेड पे ४४०० २ 
8 | लघुलेखक (उ.श्रे.) ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० विक उल 
& वरिष्ठ लिपीक ५२००-२०००० ग्रेडपे २४०० षु 
६ | कनिष्ठ लिपीक ५२००-२०००० ग्रेड पे १९०० ९ 
७ ।मुख्य बेलिफ ५२००-२०००० ग्रेड पे २४०० a 
८ | बेलिफ ५२००-२०००० ग्रेड पे १९०० २ 
९ | Bras ४४४०-७४४० TS पे १३०० ४ 

एकूण (31) २६ 

[ze] o | वाहनचालक बाह्ययंत्रणेद्वारे १ 
a १ | पुस्तक बांधणीकार | बाह्ययंत्रणेद्वारे १ 
१२ | फोटो यंत्रचालक | बाह्ययंत्रणेद्वारे १ 
१३ | पूर्णवेळ सफाईंगार | बाह्ययंत्रणेद्वारे २ 
एकूण (ब) ५ 

एकूण (31) +(9) ३१ 


२. यावरील खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान, १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालय, (०२) जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (अनिवार्य) (२०१४ ०१७२) या लेखाशीर्षाखाली 
मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येतील. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ९२६/व्यय-५, 
दि.२२/९/२०१७ व ३३७/आपुक, दि.३१/५/२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०८१६/४८३/प्र.क्र.११४/का-११ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१७१३१६४२५७१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 


di Departmet stalcode=4000%2, st=Mal hy 
mogh p 
al 


Judiciary Department, po: harashtra, 
2.5.4.20=1f733daf00a6028414c43d0cc1 0d82acab3b732c4ed 


2 «0566 355588753, 
S h a mM ka Nn t Ka | 0 t | serialNu =9ebeebf21dc54ceec5 1e6d5ffc84bb94ca6afso 
497279007d66e97dc13547037, cn=Amogh Shyamkant Kaloti 


Date: 2018.10.17 13:38:21 +05'30' 


(अ. श्या. कलोती) 
विधि सल़्लागार नि सह सचिव, 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद 
४. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
५. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. राज्यमंत्री,विधि व न्याय यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
९. प्रबंधक (निरीक्षणे -१, उच्च न्यायाळय(अ.शा), मुंबई.(पत्राने) 
१०.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रायगड. 
११.महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 
१३.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय-५/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 
१४.विधि व न्याय विभाग, कार्या-१२,१३,२३ व २४ मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती/ कार्या-११. 


KKKKKKKKKKKKKKKK KEKE KKK ERKERERKRKRKEKR 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


